शासकीय तंत्रनिकेतनातील विभाग प्रमुख 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्र. पकास-३४२१/प्र.क्र.ई६७/२१/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ ऑगस्ट, २०२१. 


संदर्भ :- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/२०२१/ 
३०९, दि. ०८ जुले, २०२१. 


शासन आदेठा:- 

शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील शासकीय 
तंत्रनिकेतन, नागपूर येथील संबंधित विभाग प्रमुख यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
2. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन great समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधीतांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात येत 
आहे व त्यांची सेवा स्तंभ क्र.७ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ. अध्यापकाचे नांव, नियुक्तीचा शासन । कार्यभार परिविक्षा परिविक्षा सेवा 
क्र. | पदनामव कार्यरत निर्णय क्रमांक व धारण कालावधीत | कालावधी | नियमितपणे पुढे 
संस्थेचे नांव दिनांक केल्याचा घेतलेल्या समाप्तीचा । चालू ठेवण्याची 
दिनांक र्जा दिनांक दिनांक 
ae २ ३ दिक अळा षु & |. आ. - 1 
| श्री. गजानन कोंडबाजी । शा.नि.क्र. ०३/८/२०१८ | निरंक ०२/०८/२०२० | ०३/०८/२०२० 
आवारी, विभाग प्रमुख, । ससेनि-३२१८/ (म.पू) (म.नं) (4.4) 
स्वयंचल अभियांत्रिकी, । प्र.क्र.६५/१८/ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, । तांशि-७, 
नागपूर दि.०१/०८/२०१८ 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 


कार्यवाही तातडीने करावी. 


8. सदर शासन Ares, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.3०२/आठ, 


दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः पकास-३४२१/प्र.क्र.६७/२१/तांशि-७ 


षु 7 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८०९१२०९४६३३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wd: 


महाराष्ट्राचे Weg यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


arashtra, ou=Higher and 
भाग), postalCode=400032, 


Fe Digitally signe 
एल 

udhirJaya = 
st=M 

8621€591748305, 


९! 
serialNumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b 
9fd7816002b4afoffbf1 1117, cn=Sudhir Jaya Shetty 
Date: 30° 


2021.08.09 12:18:26 +05'30 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


/025fdf5a4898b244953b82406eea05963bc456F 


श्री. गजानन कोंडबाजी आवारी, विभाग प्रमुख, स्वयंचल अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन, 


नागपूर (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


प्रति, 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर, 

३. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - २, नागपूर, 
ष्‌. 
६. 


प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, नागपूर, 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 
निवड नस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


